9% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणाऱया रकमा 
संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत. 
सन २०२३-२४ मधील पहिला हप्ता.. 


रु. ४२०,००,००,०००/- 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- मुद्रांक-०४२३/प्र.क्र.५४/नवि-३२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२३. 


(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२. 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दि. १६ मार्च, 2023. 
(३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. ओटीएस-२०२०/प्र.क्र.८६/ पापु-०४, 
दि. २३ मार्च, २०२२. 
(४ शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६१/ नवि-०४, दि. २४ 
जुले, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याच्या कलम १४९ अ मध्ये सुधारणा 
करण्यात आली असून यामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०), याअन्वये स्थावर मालमत्तेची 
अनुक्रमे विक्री, देणगी व फलोपभोग गहाण यासंबंधी संलेखांवर बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात, जर 
असा कोणताही संलेख हा, शहरात स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संबंधातील असेल तेव्हा, 
विक्री किंवा देणगीसंबंधीच्या संलेखाच्या बाबतीत, अशा स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर, आणि 
फलोपभोग गहाणासंबंधीच्या बाबतीत, संलेखात मांडण्यात आलेल्या त्या संलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या 
रकमेवर, एक टक्का या दराने अधिभार आकारण्यात येतो. या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात राज्यातील २६ महानगरपालिकांना देय असलेली १% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणाऱ्या 
रक्कमेपैकी, रु. ४२०,००,००,०००/- कोटी रकमेचा पहिला हप्ता संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


तथापि, संभाजीनगर, नागपूर व वसई विरार या ०३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
त्यांच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पांकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत आयुर्विमा 
महामंडळाकडून घेतलेले कर्जाची परतफेड न केल्याने त्याची वसूली रक्‍कम रु. ३१,४२,००,०००/- 
कोटी नगर विकास विभागाकडून देय असलेल्या अनुदानातून वसूल करण्यास पाणी पुरवठा विभागाने 
त्यांच्या दिनांक २३ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्रमांक 
४ नुसार सदर कर्जाची एक रकमी परतफेड करण्यात आली असून रुपये रु. ३१,४२,००,०००/- इतकी 
रक्‍कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वितरीत करण्यास नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-०४२३/प्र.क्र.५४/नवि-३२ 


शासन निर्णय :- 


आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधित 


महानगरपालिकांची होती. या प्रकरणी कर्जाची परतफडीसाठी उपलब्ध केली जाणारी ०३ 


महानगरपालिकांची एकुण रक्‍कम रुपये रु. ३१,४२,००,०००/- या संपूर्ण रकमेची वसुली वर्ष २०२२- 


२३ पासून पुढील १० वर्षात समान हप्त्यांमध्ये रु.३,१४,२०,०००/- प्रतिवर्ष याप्रमाणे दरवर्षी वळती 
करुन जमा लेखाशिर्षात जमा करण्यास तसेच उर्वरीत महानगरपालिकांची अर्थसंकल्पिय वितरण 


प्रणालीवर उपलब्ध रकमेनुसार एकुण रक्‍कम रु ४१६,८५,८०,०००/- (अक्षरी रूपये चारशे सोळा कोटी 
पंच्याऐंशी लक्ष ऐंशी हजार मात्र) खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे:- 


सन २०२३-२४ करीता २६ महानगरपालिकांना १% मुद्रांक 


शुल्कापोटी वितरीत करावयाचे अनुदान 


महानगरपालिकेचे 00004 प्रति वर्ष ae 
अ.क्र. नक करीता एकुण देय प्रत्यक्ष देय 
नाव liane करावयाची वसूली दतत 
हि नागपूर १९३०४१३९७ १९१२३२०० १७३९१८१९७ 
२ चंद्रपूर ८०४६५५४ a: ८०४६५५४ 
३ अमरावती ४३४८२१८२ (2111117 त ४३४८२१८२ 
४ अकोला २७७२४३०८ fl २७७२४३०८ 
4 औरंगाबाद ७१४४५४२७ १२२६८१०० ५९१७७३२७ 
६ परभणी ५३८९२८० fF __* व्ह ५३८९२८० 
७ लातूर २०३०९८५६| | २०३०९८५६ 
८ नांदेड-वाघाळा १८९६३१३५ | 9223934 
९ नाशिक २१७०३३०४४ a. 2919033088 
a मालेगाव ८६८०५९८ rs ८६८०५९८ 
i. “ही. 4 धुळे १३६६७४६९ I १३६६७४६९ 
१२ जळगाव २१३२१८७४ fF 29329208 
93 अहमदनगर ३०८४१९१५ Le 30289894 
१४ पुणे १२९७३६२००९ 190 | १२९७३६२००९ 
१५ पिपरी-चिंचवड ६१२८९३४०० | ६१२८९३४०० 
१६ कोल्हापूर ३१८७७८२४ Ye ३१८७७८२४ 
१७ सोलापूर ३४८३१३३७ Ll “नि ३४८३१३३७ 
१८ सांगली २९०८९३८८ 1) Ts २९०८९३८८ 
१९ मिरा भाईदर १९३५२०३८५ Le 983420324 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-०४२३/प्र.क्र.५४/नवि-३२ 


सन २०२३-२४ वसूली नंतर 
महानगरपालिकेचे प्रति वर्ष Xt 
अ.क्र. करीता एकुण देय प्रत्यक्ष देय 
नाव करावयाची वसूली 
रक्‍कम रक्‍कम 

२० वसई-विरार २०३८४३७५४ २८७०० २०३८१५०५४ 
२१ भिवंडी-निजामपूर २८१३०२५८ | _____ २८१३०२५८ 
२२ उल्हासनगर १७५८६९६२ ॥_-_____ १७५८६९६२ 
२३ कल्याण-डोंबिवली २३४९९८२३८४ | 88 २३४९९८२३८४ 
२४ ठाणे ४४२३४०८३५० i: ४४२३४०८३५० 
२५ नवी मुंबई २२०३२८६७९ (211117 7 २२०३२८६७९ 
२६ पनवेल १७२१८२२३१ 190| १७२१८२२३१ 
एकुण ४२०००००००० ३१४२०००० ४१६८५८०००० 


०२. सदर अनुदान उपरोल्लेखित महानगरपालिकांना वितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित तीन महानगरपालिकांच्या रु. ३,१४,२०,०००/-रकमेव्यतिरीक्त 
इतर महानगरपालिकांची कोणत्याही प्रकारची कपात न करता (शासनाने कळविल्याशिवाय) सदर 
अनुदान आहरण करून संबंधित महानगरपालिकांना १० दिवसात वितरीत करावे. उपरोक्त ०३ नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची वळती केलेली रककम “६२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी कर्जे, ०१ 
पाणी पुरवठा, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रमांसाठी कर्जे, (००) (०२), नागरी पाणीपुरवठा 
योजनासाठी कर्जे (६२१५ ५०२२)” या जमा लेखाशिर्षामध्ये जमा करण्यात यावी. 


०३. सदर १% अधिभारापोटी जमा रकमेचा तसेच त्यापोटी वितरीत करण्यात येणाऱ्या या सहायक 
अनुदानावरील खर्चाचा हिशोब संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतंत्रपणे ठेवावा व याबाबतचे लेखे व 
तत्संबंधी सर्व कागदपत्रे महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई व महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
यांना, आवश्‍यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यावीत. 


०४. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक एफ-४, ३६०४, स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत 
राज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, १०२, मुद्रांक शुल्क (०१) जकात रद्द 
केल्यामुळे मुद्रांक शुल्काचे अभिहस्तांकन (०१)(०१) स्थानिक संस्था करांऐवजी जकातीचे पुन:स्थापन 
केल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रामधील मुद्रांक शुल्कावरील १ टक्के अधिभार महानगरपालिकेसाठी 
देण्याच्या दृष्टिने (3६०४०९२४) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर)* या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून तो 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, 2022 तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अर्थसं- 
2023/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023 मधील तरतूदीनुसार सर्व अटी व शतींची पूर्तता 
होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-०४२३/प्र.क्र.५४/नवि-३२ 


०६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक. २०२३०९०५१२१००४४६२५ असा 
आहे. 


०७. सदर areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPT., postalCode=400032, 
st=Maharas| 


htra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b | beeOfffa 
a62085c34db6bfd8c, 


pseudonym=1CC019CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD. 
3A95F2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 
Date: 2023.09.05 12:19:44 +05'30' 

उप सचिव, नगर विकास विभाग 


१. संबंधित जिल्हाधिकारी. 
२. आयुक्त संबंधित महानगरपालिका. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (मुंबई/नागपूर). 
४. मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
८. वित्त विभाग व्यय-३/अर्थोपाय/अर्थ-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
१०. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 
११. कार्यासन अधिकारी, नगर विकास विभाग (नवि-४), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (नवि-३२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


